आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५ 
या आर्थिक वर्षासाठी अनुदानित आश्रमशाळा या 
योजनेतंर्गत सहायक अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. (लेखाश्ीर्ष २२२५ एफ १२९) 

(बाब ३१- सहाय्यक अनुदाने -वेतनेतर) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अआझा-२०२४/प्र.क्र. १३३/का-११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा: 

१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र. क्र. ३४/अर्थ -३, दि. ०१ एप्रिल, २०२४. 
२) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे दि. ०३ मे, २०२४ रोजीचे पत्र. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पूरक-२०२४/प्र. क्र. ७९/अर्थ -३, दि. २९ जुले, २०२४. 


प्रस्तावना-: 

आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुदानित आश्रमशाळांना शासनामार्फत परिपोषण अनुदान, 
इमारत भाडे अनुदान तसेच आकस्मिक अनुदान देण्यात येते. या अनुषंगाने आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षात स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा व मुलगोद्योत्तर 
आश्रमशाळा चालविण्यासाठी सहाय्यक अनुदाने (कार्यक्रम खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५एफ१२९), ३१- 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) खाली सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामधील परिरक्षण अनुदानावरील 
खर्च भागविण्यासाठी तसेच सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ या वर्षातील थकीत परिपोषण व 
इमारत भाडे अनुदानासाठी ११९.३८ कोटी (अक्षरी रुपये एकशे एकोणीस कोटी अडतीस लक्ष 
फक्‍त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत मागणीचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात 
आला होता. सदर प्रस्तावावर वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 


आदिवासी विकास विभागाच्या मागणी क्रमांक टी-५ अंतर्गत २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षातर्गत (०१) (७३) 
स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा व मुलोगोद्योत्तर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी सहायक अनुदान या 
योजनेतंर्गत (लेखाशिर्ष २२२५ एफ१२९), बाब क्र.३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) याखाली वित्त 
विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आलेला रु.१०६.६२८ कोटी (अक्षरी रुपये VHal सहा कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः अआज्या-२०२४/प्र.क्र. १३३/का-११ 


बासष्ट लाख ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी सन २०२४-२५ या शौक्षणिक वर्षामधीळ ६०% च्या 
मर्यादेत परिरक्षण अनुदानावरील खर्च भागविण्यासाठी तसेच सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४या 
वर्षातील थकीत परिपोषण व इमारत भाडे अनुदान अदा करण्यासाठी वितरीत व खर्च करण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रुपये लाखात) 
योजनेचे नाव व लेखाशीर्ष किं सन २०२४- | पुरवणी एकूण निधी | वितरीत | सदर शासन 
२५ साठी | मागणी ar करण्यात | निर्णयान्वये 
मंजूर निधी | मंजूर आलेली । वितरीत 
करण्यात तरतू करण्यात येत 
आलेला असलेली 
निधी तरतूद 
1१ | २ ३ ime 


स्वयंसेवी संस्थांना आश्रमशाळा व | 39- सहाय्यक | ३५०००.०० | ११९३८.०० | ४६९३८.०० | १७५००.०० | १०६६२.८० 
मुलोगोद्योत्तर आश्रमशाळा अनुदाने 
चालविण्यासाठी सहायक (वेतनेतर) 
अनुदान (लेखाशिर्ष २२२५ 
एफ१२९) 


उपरोक्त प्रमाणे रु.१०६.६२८ कोटी (अक्षरी रुपये एकडी सहा कोटी बासष्ट लक्ष ऐंशी 
हजार फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. 
वितरीत्त निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धत्तीने काटकसरीच्या उपाय 
योजना करुन खर्च करावा. तसेच आयुक्‍त आदिवासी, नाशिक यांनी संदर्भाधीन क्र. १ येथील 
दि. ०३ मे, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांमधील 
विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या आवश्‍यक खर्चाच्या सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामधील परिरक्षण 
अनुदानावरील खर्च भागविण्यासाठी रु. ३५.०० कोटी तसेच सन २०२२-२३ व सन २०२३-२४ 
या वर्षातील थकीत परिपोषण व इमारत भाडे अनुदान अदा करणेसाठी रु.७१.६२८ कोटी खर्च 
करण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील 
वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अआश्ा-२०२४/प्र.क्र. १३३/का-११ 


४. सदर area निर्णय वित्त विभाग अनौ.सं.क्र ७७०१/व्यय-१४, दिनांक ०७.०८.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/"/.॥9॥9/99॥॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२०१२५९५०३४२४ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN i 0 ण 


॥०00184९त 


GORAKSHANATH 5॥॥-६ 2 वचि की 


(प्रविण गो. साठे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखापरीक्षण)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

६. सह सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष कधिकारी (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ -१९), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
११. निवडनस्ती - कार्यासन ११ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


